जो आधी बोलेल , तो हरेल 


इद्रिस शाह 


जो आधी बोलेल , तो हरेल 


एके दिवशी एक नवपरिणीत जोडपं 
आपल्या नव्या घरात राहायला आलं . 


1000 


आरंभी ते बहुधा जगातील 
सर्वाधिक सुखी जोडपं होतं . 


पण लग्नात मिळालेल्या 
भेटवस्तू उघडल्यानंतर .... 


त्यांच्यात वाद सुरू 

झाला . 


“ दरवाजा बंद कर , गार वारा आत येतोय ,” पती म्हणाला . 
" मी तुझी नोकर नाही. तूच उठून बंद कर , ” पत्नी उत्तरली . 


YO 


“ ऐक ना ,” पती म्हणाला, “ बघू, कोण 
सगळ्यात जास्त वेळ गप्प राहातंय . जो 
आधी तोंड उघडेल, तोच दरवाजा बंद 
करेल .” पत्नीने सहमती दर्शवली. गार 

वारा खोलीत वाहात राहीला . 


X 


रात्र सरू लागली.. 


दोघांपैकी कुणीच जागचं 

हललं नाही. 


GO 


100 


दरवाजा उघडा पाहून काही चोर घरात शिरले . 


AG 


6 .008 


त्यांनी घरातल्या चीज- वस्तू पाहिल्या . 


त्यांनी पती- पत्नींनाही पाहिलं . 


चोरांना ते निश्चल पुतळे 
असल्याचा भ्रम झाला. 


त्यांनी साऱ्या वस्तू लुटून 
नेल्या. अगदी पत्नीच्या 
अंगावरचे दागिनेसुद्धा! 


तरीही दोघे बोलले नाहीत , 
जागचे हललेसुद्धा नाहीत . 


काही वेळाने गस्त घालणारा पोलीस आला. 
दरवाजा उघडा पाहून तो घरात शिरला . 


“ दरवाजा बंद करून घ्या ,” तो म्हणाला. 
पण पती - पत्नी जागचे हलले नाहीत . 


" तुम्ही माझा आदेश पाळलाच पाहिजे,” 

पोलीस गुरगुरला. 


पती- पत्नीकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नाही , हे 
पाहून पोलिस त्यांना ओढत - ओढत तुरुंगात घेऊन 
गेले . 


OD FOR 


DEBB 


पोलिसांचा आदेश पाळला नाही 
म्हणून त्यांना दुसऱ्या दिवशी 
सकाळी न्यायालयात नेले . 


" तुम्ही काहीच बोलला नाहीत तर तो न्यायालयाचा 
अपमान ठरेल ,” न्यायाधीशांनी पतीला इशारा दिला . 


तो काहीच बोलत नाही हे पाहून ते गुरगुरले , “ठिक । 
आहे , तुला चाबकाचे फटके देण्याचा आदेश देतो मी .” 


अचानक पत्नी 


" कृपा करून माझ्या पतीला मारू नका. " 


किंचाळली 
.. 
. 
. 


“ बघ,” पती ओरडला, “ तू आधी 
बोललीस आणि हरलीस ." 


" आता तुलाच दरवाजा 
बंद करावा लागेल." 


यानंतर ते 
पती - पत्नी 

आयुष्यभर 
एकमेकांशी सुखाने 

नांदले . 


अंत 


